महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांना 
राज्यातील गोदाम बांधणी प्रकल्पासाठी नोडल 
एजन्सी म्हणून घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक वखार-०९२४/प्र.क्र.५०/१-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुं बई ४०००३२. 
दिनांक - १९ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा- १. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सहकार विकास समितीच्या 
(5000 दि.२७.०६.२०२४ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीचे इतिवृत्त. 
२. अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.कें.यो.जी.एस./नोडल 
ए./वखार महा.मं./ज्ा.नि./१२०/२०२४ दि.२६.०८.२०२४. 

शासन निर्णय:- 

केंद्रीय योजनांपैकी जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत राज्यात गोदामे 
बांधण्यासाठी ग्रामीण भागात PACs ला तांत्रिक सहाय्याची गरज आहे. राज्यभरात Yoo मे.टन ते २००० मे. 
टन क्षमतेचे गोदाम बांधणीचे कामकाज प्राधान्य स्तरावर चालू आहे. 

सदर विषयासंदर्भात मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी राज्य सहकार विकास 

समितीच्या (5000) दि.२७.०६.२०२४ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीमध्ये, जगातील सर्वात मोठी धान्य 
साठवणूक योजनेअंतर्गत, राज्यातील विविध सेवा सहकारी संस्थांना गोदाम बांधणी प्रकल्प संदर्भातील 
आवड्यक ते तांत्रिक व बांधकाम विषयक कामकाजाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांनी 
सदर प्रकल्पासाठी “नोडल एजन्सी/तांत्रिक भागीदार” म्हणून कामकाज पहावे, असा निर्णय घेण्यात आला 
आहे. 

जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत राज्यातील विविध सेवा सहकारी संस्थांना 
गोदाम बांधणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आव्यक ते तांत्रिक व बांधकाम विषयक कामकाज 
पाहण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ (MSWC) यांना सदर प्रकल्पासाठी “नोडल एजन्सी/तांत्रिक 
भागीदार” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९१९१७०९४३०८०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH DNYANDEO DESHMUKH 


(संतोष देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, कृषि व पदुम विभाग (कृषि), मंत्रालय, मुंबई. 
3. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य खरेदी विक्री संघ, मुंबई. 
६. अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
७. निवड नस्ती (१-स). 


